बदली आदेशा रद्द करण्याबाबत 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.२०३/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०२.१२.२०२० 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक 


बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेले श्री.अजित रमाकांत कदम, उप अभियंता यांची शासन sear 


क्र.एलटीएस २०२०/प्र.क्र.११४/सेवा-२, दिनांक १०.८.२०२० अन्वये सा.बां.उप विभाग, मंडणगड येथून 


उप अभियंता, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई कार्यालय येथे करण्यात आलेली बदली या 


आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. श्री.अजित रमाकांत कदम, उप अभियंता हे पुढील आदेश होईपर्यंत 


सा.बां.उप विभाग, मंडणगड येथेच कार्यरत राहतील. 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०२१५०११००५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e Digitally signed by Patil Swati Sachi 
> t | S t DI f Maharashtra, ou=Public Works 
a | Wa | Department, postalCode=400032, st= MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91 922d 10f103cebd4479009332 
‘ 254467 2eefd3784b, 
rialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905da5 

S a C h | Nn f33dba9c8f6662cb8f9e18, Patil achin 

Date: 2020.12.02 15:06:12 +05'30' 
(स्वा.स.पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
२. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण/मुंबई 


शासन Mes, क्रमांकः एलटीएस-२०२०/ प्र.क्र.२०३./सेवा-२ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 

श्री.अजित रमाकांत कदम, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 

मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा.राज्यमंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम), 
यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सा.बां.वि, मंत्रालय मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी ( प्रशासन-२), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


